महिला व बाल विकास विभाग (खुद्द) व 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयासाठी 
KPMG संस्थेच्या ५ सल्लागारांच्या सेवा पुढे चालू 
ठेवण्यास मूदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय-क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१)/का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १८ जून ,२०२१. 


संदर्भ :- १ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/1)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH), दि.२०/०३/२०१८. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.३०.०६.२०१८. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२८.०९.२०१८. 
४) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त क्रमांक आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०/१२/२०१८. 
५) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.०२.०१.२०१९. 
६) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.०५.१२.२०१९. 
७ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०.०१.२०२१. 
८) महिला व ates विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२१.०५.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. 
करीता संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरीता संगणक 
विषयक प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी विभागाच्या दिनांक २४ मे २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्प 
अंमलबजावणी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने KPMG या संस्थेचे ५ सल्लागार (१ 
कार्यकारी सल्लागार, २ वरिष्ठ सल्लागार व २ सल्लागार) ३ वर्षासाठी प्रत्येक वर्षी कामाचा आढावा घेऊन नियुक्‍त 
करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार या विभागाच्या दिनांक ०२ जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 
५ सल्लागारांची दिनांक ०१/०१/२०१९ ते दि.३१/१२/२०२१ या ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात 
आली होती. तथापि, त्यापैकी श्री.नवीन गोडसे, कार्यकारी सल्लागार यांच्याऐवजी श्रीम. मोनिका मलिक, 
कार्यकारी सल्लागार यांची दि.०५/१२/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 

२. त्यानंतर श्रीमती मोनिका मल्लीक, कार्यकारी सल्लागार व श्री.पंकज कुमार, वरीष्ठ सल्लागार यांच्या 
सेवा प्रत्यावर्तीत करुन त्यांच्या ऐवजी श्री.रवी रंजन, कार्यकारी सल्लागार व श्री.सचिन वाघमारे, वरीष्ठ 
सल्लागार यांच्या सेवा KPMG या संस्थेकडून उपलब्ध करुन घेण्यात आल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१. 


३. विभागाच्या दि.०३/०५/२०२१ रोजी झालेल्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत KPMG या 
संस्थेतील खाली नमूद ५ माहिती व तंत्रज्ञान सल्लागारांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. सदर बैठकीच्या 
संदर्भ क्र. ८ येथील इतिवृत्तानुसार त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभाग व विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय कार्यालये,महामंडळ, आयोग 
इ.करीता संगणकीकरण/ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमळबजावणीकरीता विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीने ५ माहिती व तंत्रज्ञान सल्लागारांच्या सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानूसार खाली 
नमूद माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पद मंजूर करण्यात येत मूदतवाढ कालावधी 
असलेले मानधन 
शि कार्यकारी सल्लागार १- रु.३,०६,९००/-  । दि.०१/०१/२०२१ ते दि.३१/१२/२०२१ 
Managing Consultant 
२ वरिष्ठ सल्लागार१- रु.२,७७,२००/- दि.०१/०१/२०२१ ते दि.३१/१२/२०२१ 
Senior Consultant 
3 वरिष्ठ सल्लागार१- रु.२,७७,२००/- दि.०१/०१/२०२१ते दि.३१/१२/२०२१ 
Senior Consultant 
४ सल्लागार१- रु.२,४७,५००/-  । दि.०१/१०/२०२० ते दि.३१/१२/२०२१ 
Consultant 
षु सल्लागार१- रु.२,४७,५००/-  । दि.०१/१०/२०२० ते दि.३१/१२/२०२१ 
Consultant 


२. उपरोक्त नमूद सल्लागारांनी त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदाऱ्या वेळच्यावेळी पार पाडाव्यात व 
दरमहा केलेल्या कामाचा अहवाल आस्थापना शाखेस सादर करावा. तसेच विभागाने एक वर्षाच्या 
कालावधीमधील त्यांचे कामकाज प्रकल्प अंमलबजावणी समितीसमोर ठेऊन त्यानंतर पुढे मुदतवाढ 
देण्याबाबत निर्णय घ्यावा. 

३. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प, (०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च (२२५१ ०८७५) अंतर्गत 
सन २०२१-२२ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६१८१३०१३०१९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAVINDRA Of cov AGATA ue OMEN ADCO 


2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d082e58e494 
m=80220F6C615811ABC40CO74171092FF162DADFOD, 


85, ol 
rialNumber=4D2DC3DBDSCOF35A66A84C93B4CEAD367C64CC2BC9D7391E9AO 
53988A2F81B64, cn=RAVINDRA SITARAM JARANI 

2021.06.22 15:24:32 +05'30 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५ (१/का-१. 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 

निवडनस्ती (का-१),महिला व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


८ 0८ w 


धु 


Nn S&S O&M 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


me) 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


wm Dl व कळे. lw CSC a ae Cw 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


